सार्वजनिक आरोग्य विभाग (खुद्द) 
यामधीळ ई-ऑफीस प्रणालीचा 
प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी 
संचालन करण्यास्तव कोर कमिटीची 
स्थापना करणे. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.३०/ई-गव्हर्नन्स 
गो.ते.रुगणाळलय, संकुल इमारत , १० वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक: २४ फेब्रुवारी, २०२३ 
संदर्भ - 
१. माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि) विभाग परिपत्रक क्र. GAD-ATAS ०५७/१/२०१३-॥ (MH)- DIT (MH), 
दि.२०.०८.२०१३ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग (मात) शा.नि.क्र. मातंसं-२०२०/प्र.क्र.३५(ओ)/से.१/कार्यासन- 
३९/दि.१९.१०.२०२० 
३. सामान्य प्रशासन विभाग (मातं) शा.प.क्र. मातंसं-२०१२/प्र.क्र.२५३/कार्या.-३९/दि.९.११.२०२० 
४. सामान्य प्रशासन विभाग (मातं) शा.प.क्र. मातंसं-२०२२/प्र.क्र.१३१/से.१/कार्या.-३९/दि.२३.१२.२०२२ 
प्रस्तावना - 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०६.०८.२०१२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये NIC च्या 
ई-ऑफीस प्रणाली वापराबाबत निर्णय झाला आहे. संदर्भ क्र.१ येथील शासन परिपत्रान्वये या संदर्भात 
मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक 
आरोग्य विभागाला ई-धारिका पूर्णत: कार्यान्वित करण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले आहे. सदर शासन 
निर्णयान्वये उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नोडल ऑफीसर म्हणून नेमणूक करण्याचे निर्देश आहेत. 
संदर्भ क्र.3 येथील शासन परिपत्रकान्वये ई-ऑफीस प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी प्रमाण कार्यपध्दती 
(5.0.2.) निश्चित करण्यात आलेली आहे. संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये मंत्राळय स्तरावर 
ई-ऑफीस प्रणालीचे संचालन करण्यासाठी अ.मु.स. (प्र.सु.र व का.) यांचे अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन 
करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (खुद्द) या मधील ई-ऑफीस प्रणालीचा प्रभावीपणे वापर 
करण्यासाठी संचालन करण्यास्तव कोर कमिटीची स्थापना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग (खुद्द) या मधील ई-ऑफीस प्रणाळीचा प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी 
संचालन करण्यास्तव खालील कोर कमिटीची स्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम सदस्य 
शि अ.मु.स. / प्रधान सचिव / सचिव अध्यक्ष 
२ | सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना) सदस्य 
3. | सह सचिव / उप सचिव (समन्वय-२) सदस्य 
४. | सह सचिव / उप सचिव (ई- गव्हर्नन्स) सदस्य सचिव 
५. | विभागासाठी NIC मार्फत उपलब्ध करुन दिलेले ई-ऑफोस समन्वयक | सदस्य 


उपरोक्त समितीची कार्यकक्षा माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दि.२०.०८.२०१३ 
रोजीच्या परिपत्रकात नमूद असल्याप्रमाणे असेल. या समितीची बैठक आवश्‍यकतेनुसार आठवडयातून 
एकदा आयोजित करण्यात येईल. 


RAAT FUT क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.३०/ई-गव्हर्न्सस, 


तसेच ई ऑफीस प्रकल्पासाठी विभागाचे समन्वय / नोडल अधिकारी म्हणून सह सचिव / उप 
सचिव (ई- गव्हर्नन्स) यांना नियुक्‍त करण्यात येत आहे. प्रत्येक कार्यासनाच्या अवर सचिव / कक्ष अधिकारी 
यांना शाखानिहाय समन्वय / नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्‍त करण्यात येत आहे. सदर विभागाचे 
समन्वय / नोडल अधिकारी आणि शाखानिहाय नोडल अधिकारी यांची जबाबदारी व कर्तव्ये माहिती 
तंत्रज्ञान विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दि.२०.०८.२०१३ रोजीच्या परिपत्रकात नमूद असल्याप्रमाणे 
असतील. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२४१६३६०४०४१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PREMANAND | शान 
DYANESHWAR pei 
SONTAKKE 


(प्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

., प्रधान सचिव (सा.आ.) यांचे स्वीय सहायक 
२. सचिव (ast) यांचे स्वीय सहायक 
३. सह सचिव / उप सचिव (सवी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (सर्व), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. कक्ष अधिकारी सा.प्र.वि. (मातं) कार्या-३९ 
६. संचालक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, मुंबई 

. संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई 
८. सार्वजनिक आरोग्य विभाग,मंत्रालयसाठी NIC मार्फत उपलब्ध करुन दिलेले ई-ऑफीस 

समन्वयक 

९. निवडनस्ती (ई-गव्हर्न्सस) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


